अंगणवाडी केंद्रातील लाभार्थ्यांचे तंतोतंत वजन व 
उंचीच्या नोंदी घेण्याकरिता १) Infantometer २ 
Stadiometer 3) Digital Weighing Scales (infant) ४) 
Digital Weighing Scales (mother & child) या ग्रोथ 
मॉनिटरींग डिव्हॉईसेस प्रत्येक अंगणवाडी केंद्रास 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.२३०/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ मार्च २०१९ 


वाचा :- 
१) महिला व बाल विकास विभाग,झा.नि.क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.२७/का.६, 
दि.११ जुलै २०१८ 
२) महिला व बाल विकास विभाग,शा.नि.क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.२३०/का.६, 
दि.३१ ऑक्टोबर २०१८ 
३) केंद्र शासन,महिला व बाल विकास विभाग पत्र H.WBP-29/9/2090- WBP, 
दिनांक १० डिसेंबर २०१८ 
8) महिलाव बाल विकास विभाग,शा.नि.क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.२७/का.६, 
दि.२२ फेब्रुवारी २०१९ 
3) आयुक्‍त,ए.बा.वि.सेवायोजना,नवी मुंबई यांचे पत्र क्रमांक एबाविसेयो/पोषण अभियान/ 
७॥॥०/१२२५/२०१९,दिनांक २२/३/ २०१९ 
प्रस्तावना :- 
पोषण अभियाना अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या फेज- | व फेज- ॥ मध्ये समाविष्ट असलेल्या ३० जिल्हयांमध्ये 
८५४५२ अंगणवाडी/मिनी अंगणवाडी केंदामध्ये पोषण अभियान कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सन २०१८-१९ मध्ये करण्यास 
व उर्वरीत ६ जिल्हयांमध्ये (मुंबई उपनगर जिल्हा केंद्राकडून स्वतंत्र धरण्यात न आल्यामुळे )पोषण अभियानाची 
अंमलबजावणी सन २०१९-२० मध्ये करण्यास दिनांक ११ जुलै २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आळेली आहे. 
2. केंद्र शासनाने दिनांक १० डिसेंबर २०१८ च्या पत्रान्वये राज्यातील उर्वरित कोल्हापुर, मुंबई उपनगर , पुणे, 
रत्नागिरी, सातारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर या ७ जिल्हयातील २४६९३ अंगणवाडी केंद्रामध्ये पोषण अभियान कार्यक्रम सन 
२०१८-१९ मध्ये राबविण्यास मंजूरी दिलेली आहे. 
३. पोषण अभियानातंर्गत अंगणवाडी केंद्रातील लाभार्थ्यांचे तंतोतंत वजन व उंचीच्या नोंदी घेण्याकरिता १) 
Infantometer 2) Stadiometer 3) Digital Weighing Scales (infant) ४) Digital Weighing Scales (mother & child) या 
ग्रोथ मॉनिटरींग डिव्हॉईसेस आयुक्त,ए.बा.वि.सेवायोजना,नवी मुंबई यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार 30 जिल्हयांसाठी दिनांक 
३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये साहित्य खरेदी करण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे. 
2. केंद्र शासनाने राज्यातील उर्वरित ६ जिल्हयात पोषण अभियान कार्यक्रम सन २०१८-१९ मध्ये राबविण्यास 
मंजूरी दिलेली आहे. त्यानुसार १०९ प्रकल्पातील २४६९३ अंगणवाडी व मिनी अंगणवाडी केंद्रात पोषण अभियान कार्यक्रम 
राबविण्यास दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेली आहे. 


अ.क्र. | जिल्हयाचे नांव प्रकल्पांची केद्र शासनाकडील | माहे सप्टेंबर-२०१८ च्या मासिक प्रगती 
संख्या अंगणवाडी केंद्राची । अहवालानुसार अंगणवाडी केंद्राची 
संख्या सुधारीत मंजुर अंगणवाडी व मिनी 
अं.संख्या 
Hae = 3 पुणे ३१ अप्राप्त ६०४३ 
२ मुंबई उपनगर [४२ Oe | किसा 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.२३०/का.६ 


३ सातारा १९ ४९३८ 
8 सोलापूर २० ४७६० 
4 कोल्हापूर १८ ४३६९ 
& रत्नागिरी १३ २९८३ 
9 सिधुदुर्ग ८ १६०० 

एकुण २४६९३ 


प्रत्यक्षात अंगणवाडीमध्ये उपलब्ध असलेले साहित्य वगळून आवश्यक साहित्य दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये नमुद 
निविदाधारकाकडून ६ जिल्हयांमधील अंगणवाडी केंद्र व मिनी अंगणवाडी केंद्र यांना अंगणवाडी केंद्रातील लाभार्थ्यांचे तंतोतंत 
वजन व उंचीच्या नोंदी घेण्याकरिता १) Infantometer २) Stadiometer 3) Digital Weighing Scales (infant) ४) Digital 
Weighing Scales (mother & child) a ग्रोथ मॉनिटरींग डिव्हॉईसेस खरेदी करुन उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


अंगणवाडी केंद्र व मिनी अंगणवाडी केंद्र यांना अंगणवाडी केंद्रातील लाभार्थ्यांचे तंतोतंत वजन व उंचीच्या नोंदी 
घेण्याकरिता १) Infantometer 2) Stadiometer ३) Digital Weighing Scales (infant) ४) Digital Weighing Scales 
(mother & child) या ग्रोथ मॉनिटरींग डिव्हॉईसेस ६ जिल्हयांना खरेदी करुन पुरविण्यासाठी आयुक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास 
सेवा योजना,नवी मुंबई यांनी दिनांक २२ मार्च २०१९ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केलेला आहे. महिला व बाल विकास विभागाने 
निर्गमित केलेल्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या शासन निर्णयात नमुद निविदा धारकाकडून खालील प्रमाणे एकुण रुपये 
९,९०,४५,५३९ ( रुपये नऊ कोटी नव्वद लाख पंचेचाळीस हजार पाचछो एकोणचाळीस फक्त) इतक्या रक्कमेचे साहित्य खरेदी 


करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


अ. (१ निविदेचे नांव प्रति नग खरेदी एकूण खरेदीची 
क्र.  निविदाधारकाचे किंमत (सर्व | करावयाची नग । किंमत (रुपये) 
नांव करासहित) संख्या 
(रुपये) 
1 HARDIK MEDI- | machnical Weighing Scales रु.826/- 21664 रु.1,78,94,464/- 
TECH (infant) 
(नवजात लहान बालकांचा वजन 
काटा) 
2 RAMON Infantometer %.1003/- 21475 %.2,15,39,425/- 
SURGICAL ( नवजात बालकांची उंची मोजणे) 
COMPANY 
3 RAMON Stadiometer ¥.1174/- 21123 %.2,47,98,402/- 
SURGICAL ( लहान बालकांची उंची मोजणे) 
COMPANY 
4 NITIRAJ Digital Weighing Scales रु.1488/- 23396 रु.3,48,13,248/- 
ENGINEERS (mother & child) 
LIMITED ( माता आणि तहान बालकांच 
डिजीटल वजन काटा) 


एकुण रुपये 


9,90,45,539/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.२३०/का.६ 


५ उपरोक्त निविदा धारकाकडून साहित्य खरेदीबाबतच्या शर्ती/अटी दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या शासन निर्णयात नमुद 
केल्यानुसार रहातीळ.या बाबीवर होणारा खर्च सन २०१८-१९ मध्ये पोषण अभियान कार्यक्रमासाठी मंजूर केलेल्या तरतुदीमधुन 
भागविण्यात यावा. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३३०१२२७३६६१३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VINITA VED SINGAL 


VINITA VED DN: CN = VINITA VED SINGAL, C = IN, 
SINGAL OF MAHARASHTRA, OULNA 
Date: 2019.03.30 12:54:09 +05'30" 
(विनिता वेद सिंगल) 
सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मंत्री / राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास, मंत्रालय, मुंबई 
४. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री,मंत्राळय,मुंबई 


५. मा.विरोधी पक्ष नेता,महाराष्ट्र विधानसभा,विधामंडळ,मुंबई 

६. मा.विरोधी पक्ष नेता,महाराष्ट्र विधानपरिषद,विधानमंडळ,मुंबई 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

८. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

९. अपर मुख्य सचिव (वित्त ),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१०. अपर मुख्य सचिव ( नियोजन.),नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

११. अपर मुख्य faa, anda शिक्षण विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१२. प्रधान सचिव,नगर विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१३. प्रधान सचिव ,माहिती व तंत्रज्ञान विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१४. प्रधान सचिव ,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१५. प्रधान सचिव,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१६. प्रधान सचिव,अन्न नागरी पुरवठा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१७. प्रधान सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८. MYT, Vote बाळ विकास सेवा योजना,नवी मुंबई 

१९. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२०. महासंचालक,माहिती व प्रसिध्दी,मंत्रालय,मुंबई 

२१. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य जीवनउन्नत अभियान (MSRLM) 

२२. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

२३. सर्व विभागीय आयुक्त 

२४. सर्व जिल्हाधिकारी 

२५. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

२६. सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त, महानगरपालिका 

२७. सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाळ विकास विभाग 

२८. सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी (जिल्हापरिषद) 

२९. सर्व बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी ) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.२३०/का.६ 


३०. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका, 

३१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 
३३. महासंचाळक, राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण FT, Fas 
३४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
३५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 
३६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
३७. महिला व बाल विकास विभागातील सर्व कार्यासने 
३८. निवड नस्ती (कार्यासन ६) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


